सामाजिक वनीकरण विभागात निर्माण केलेल्या 
अस्थायी २३१० पदांना मुदतवाढ देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफएसटी - ०२/२०/प्र.क्र.६८/फ-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१ 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
क्र.कक्ष-३/यो/प्र.क्र.५८/२०-२१/२१३, दि.२२.०२.२०२१ रोजीचे पत्र 
२. ग्रा.वि.व.ज.सं.वि., शासन निर्णय, क्र. आस्था २००६/प्रक्र.१५९(१/जल-१३, दि.२९.१२.२००७. 
. शासन निर्णय क्र. एफएसटी - ०२/२०/प्र.क्र.६८/फ-४, दि.२८.०९.२०२०. 
. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस- २०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२०. 


AN 


o 


प्रस्तावना :- 


सामाजिक वनीकरण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयाचा आकृतीबंध संदर्भ क्र.२ 
अन्वये निश्चित करण्यात आला असून मंजूर आकृतीबंधानुसार सामाजिक वनीकरण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यरत असलेल्या कार्यालयासाठी वेगवेगळया संवर्गातील १९५० अस्थायी पदे व 
सामाजिक वनीकरण मजूर या संवर्गातील ३६० ( ३५९ सामाजिक वनीकरण मजूर +9 रोपवन 
कोतवाल) अधिसंख्य पदांसह एकूण २३१० पदांना संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 
दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२० पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता दिली होती. 


२. सदर मुदतवाढ दिनांक २८.०२.२०२१ रोजी समाप्त होत असल्याने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या संदर्भ क्र.१ नुसार प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावानुसार पुढील मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सामाजिक वनीकरण संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील योजनेतर योजनांतर्गत विविध 
संवर्गातील एकूण १९५० अस्थायी पदे व अधिसंख्य मजूर संवर्गातील ३५९ व १ अधिसंख्य वनरक्षक 
अज्ञा एकूण २३१० अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-१ ते ५ प्रमाणे) दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ 
पर्यत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१ मधील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये 
निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी - ०२/२०/प्र.क्र.६८/फ-४ 


४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा प्रपत्र क्र.१ ते ५ मधील पदांसाठी वेतनावरील येणारा खर्च प्रपत्रात 
दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व त्याखालील सन 2029-2022 या वित्तीय वर्षात 
मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१६२६३१९७१९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
सोबत :- विवरणपत्र १-५ 


Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS 
A S H O K KA 5 H | N AT H DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=REVENUE AND 


FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=8426 13025 14df14d17b0d46bb1422d22bfc355b1a840 
LA K KA 5 ece50f14894cd6b0da24, cn=ASHOK KASHINATH LAKKAS 

Date: 2021.03.26 16:30:24 +05'30' 


(अ.का.लक्कस) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य नागपूर. 


१. सर्व वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण विभाग . 

२. सर्व विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग. 

३. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा , लेखा व अनुज्ञेयता) ,महाराष्ट्र १ व २. 
४. सर्व कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

५. निवड नस्ती, फ-४, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी - ०२/२०/प्र.क्र.६८/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६८/फ-४, 


दि.२६.०३.२०२१ 
प्रपत्र १ 
अ.क्र. | पदनाम पद | ज्या लेखाशीर्षतून खर्च करावयाच्या 
आहे ते लेखाशीर्ष 
Ee . | WO मुख्य वनसंरक्षक |. i | मागणी क्र.सी-०७, २४०६ 
२. | अपर मुख्य वनसंरक्षक मुख्यालय, ("| वनीकरण व वन्यजीवन, ०१ 
(सामाजिक वनीकरण) ,पुणे वनीकरण-००१ संचालन व 
३. | वनसंरक्षक ६ | प्रशासन, (09), संचालन व 
४ विभागीय वन अधिकारी ३६ | प्रशासन महासंचालक, सामाजिक 
५. | सहाय्यक वनसंरक्षक ५४ | वनीकरण व मुख्य वनसंरक्षक, 
६. | स्वीय सहाय्यक १ | (०१)(०६) महासंचालक,सामाजिक 
७ अधिक्षक ७ | वनीकरणव मुख्य वनसंरक्षक 
८. । प्रसिध्दी अधिकारी a | (योजनेत्तर) (२४०६ ८५०६) व (०१) 
९. | सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी २ | (०७) उपमहासंचालक सामाजिक 
१. ०. | वनक्षेत्रसर्ळेक्षक ७ | वनीकरण व मुख्य वनसंरक्षक 
११. | लघुलेखक | (योजनेत्तर) (२४०६ ८५१५) आणि 
१२. | मुख्य लेखापाल ३८ । (09) (०८) उपसंचालक सामाजिक 
१३. । वनक्षेत्रपाल २६१ वनीकरण विभाग (योजनेत्तर) (२४०६ 
१४. | सहाय्यक वन सांख्यिकी । यर 
१५. | वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक हिंद 
१७. । वनपाल ४३९ 
१८. | सर्वेक्षक ६५ 
१९. । लेखापाल ६२ 
२०. । कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक २ 
२१. । लघुटंकलेखक ३२ 
२२. । लिपिक ३३५ 
२३. | वाहन चालक १२० 
२४. ट्रॅक्‍टर स्वच्छक ३४ 
२५. | शिपाई १०८ 
२६. । वनरक्षक १९८ 
२७. | पहारेकरी २४ 
१८४४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी - ०२/२०/प्र.क्र.६८/फ-४ 


दिनांक: २६ मार्च,२०२१ चे सहपत्र योजनेत्तर कर्मचारी वृंद 


प्रपत्र -२ 


सामाजिक वनीकरणातर्गत मध्यवर्ती रोपमळे 


अ.क्र. | पदनाम Te । ज्या लेखाशीर्षतून खर्च करावयाच्या आहे ते लेखाशीर्ष 
ae | . वनपाल २९ | मागणी क्र. सी -०७ 
२. । वनरक्षक २९ | २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, १०२ सामाजिक व 
३. ।माळी 23. । क्षेत्रीय वनीकरण,१०२ सामाजिक, 
एकूण ८१ | (03) मध्यवर्ती रोपमळे (03)(03) सामाजिक 
वनीकरण मध्यवर्ती रोपमळे (योजनेत्तर) 
(२४०६ ८५६२) 
प्रपत्र -३ 
सामाजिक वनीकरणातर्गत लेखा परीक्षण 
अ.क्र पदनाम ve | ज्या लेखाशीर्षतून खर्च करावयाच्या आहेते Sans 
a . | लेखा परीक्षण अधिकारी (कक्ष अधिकारी) धमि मागणी सी-०७,२४०६वनीकरण व वन्यजीवन, 
२. | मुख्य लेखापाल हिर ०१,वनीकरण ००१ संचालन व प्रशासन (०१) 
३. | लेखापाल ee संचालन व प्रशासन (09)(08) लेखापरिक्षण 
४. । लिपिक | 4 | पथक (योजनेत्तर) (२४०६ ८५३३) 
एकूण ४ 
प्रपत्र -४ 
पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम (योजनेत्तर) 
अ.क्र पदनाम पद | ज्या लेखाशीर्षतून खर्च करावयाच्या आहे ते SEY 
ae | . | वनरक्षक २१ | मागणी क्र. सी -०७, २४०६ वनीकरण व 
एकूण २१ । वन्यजीवन, पश्चिम घाट सामाजिक वनीकरण 
(00)(09) पश्चिम घाट विकास 
कार्यक्रम,(राज्यक्षेत्र (TAA ) (२५५१०२७९) 
प्रपत्र -५ 
सामाजिक वनीकरणातर्गत रोजदांरीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग. 
अ.क्र. | पदनाम पद | sa लेखाशीर्षतून खर्च करावयाच्या आहे ते लेखाशीर्ष 
।_१. | सामाजिक वनीकरण मजूर ३५९ | मागणी क्र. सी -०७ २४०६ वनीकरण व 
२. । वनरक्षक (अधिसंख्य पद) शिन वन्यजीवन १०१-वन संरक्षण, विकास व 
एकूण ३६० | पुनर्निमिती,(१२) (02) वन कामगारासाठी 


अधिसंख्य पदांची निर्मिती, नियमित 
आस्थापनेवर रोजंदारीवर काम करणारा 
कर्मचारी वर्ग (योजनेत्तर) (२४०६ ८५७१) 


KRERERERKEEREREREERERERE 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


